Inter-Operable Criminal —_ Justice 
System (ICJS) Project या Central 


Sector Scheme च्या अंमलबजावणीसाठी 
सह सचिव, गृह विभाग या पदनामाने बँक 
खाते उघडण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-३१२३/प्र.क्र.७८/पोल-३ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०००३२ 
तारीख: १७ ऑगस्ट, २०२३ 


१) संचालक, एनसीआरबी, गृह मंत्रालय ART सरकार, नवी दिल्ली, यांचे पत्र, दि.२०.१०.२०२२, 
दि. ३०.१.२०२३. दि. २४.७.२०२३ चे पत्र. 

२) गृह मंत्रालय, (महिला सुरक्षा प्रभाग), भारत सरकार, नवी दिल्ली, यांचे पत्र, दि.७.१०.२०२२. 

३) वित्त विभाग, व्यय प्रभाग, भारत सरकार, नवी दिल्ली, यांचे कार्यालयीन आदेशा दिनांक 
९.३.२०२२, दिनांक २४.३.२०२२ व दिनांक १८.४.२०२२. 

४) मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य शिखर समिती (SAC) च्या दि.१२.७.२०२३ 
रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त पत्र दि.२०.७.२०२३ 


प्रस्तावना :- 


गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्लीच्या National Crime Records Bureau मार्फत राज्यात 
Inter-Operable Criminal Justice System (ICUS) Wh cured अंमलबजावणीसाठी We मंत्रालय, भारत 
सरकारच्या उक्त संदर्भाधिन पत्रान्वये, कार्यालयीन आदेशान्वये मार्गदर्शक सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. 
राज्यात Inter-Operable Criminal Justice System (ICUS) Whed हा CCTNS अंतर्गत राबविण्यात येत 
असून Inter-Operable Criminal Justice System (ICUS) या Central Sector Scheme च्या 
अंमलबजावणीसाठी राज्यात जबाबदार अधिकारी यांच्या नावे बँक खाते उघडण्याची बाब विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय:- 

विषयांकीत प्रकरणी केंद्र शासनाच्या संदर्भाधिन मार्गदर्शक सूचनांचा अवलंब करुन Inter- 
Operable Criminal Justice System (ICUS) प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी गृह मंत्रालय, भारत 
सरकार, नवी दिल्ली यांच्या संदर्भाधिन पत्रान्वये विषद करण्यात आलेल्या कार्यपध्दतीनुसार सह सचिव, गृह 
विभाग या पदनामाने प्राधिकृत केलेल्या कॅनरा बँकेमध्ये झिरो बॅलन्स Bank Account उघडण्यात यावे. 
Inter-Operable Criminal Justice System (ICJS) प्रकल्पास केंद्र शासनाकडून प्राप्त निधीचा हिशोब 
अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या कार्यालयामार्फत ठेवण्यात 
यावा असा शासनाने निर्णय घेतला आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-३१२३/प्र.क्र.9८/पोळल-३ 


oe 


सदर शासन निर्णय हा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०८१७१७१३२९६३२९ असा आहे.शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RUPALI SANJOG KABARE 
R U PA | | DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=HOME DEPARTMENT, 
2.5.4.20=825ec39543f0d33deccec30f6ca54b1adc4 
S A NJ O G 30443efec55f07e98dc173423779d, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=5CB43A03D973FF96AABBF02A7486 
4A4681399FE663D8FBDE0441A596BEB3ACDD, 
KA BA R E cn=RUPALI SANJOG KABARE 
Date: 2023.08.17 17:16:43 +05'30' 
(रुपाली कबरे) 


कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. अपर मुख्य सचिव (गृह), यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५. पोलीस आयुक्त, मुंबई. 

६. प्रधान सचिव (विशेष), यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर पोलीस महासंचालक (नि व स). महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

८. अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

९. मा. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
१०. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, म व वा अप्र. वि., महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

११. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१२. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१३. व्यय-७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. अर्थसंकल्प शाखा (बीयूडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. निवड नस्ती (पोळ-३) 


